बाभळी मध्यम प्रकल्प ता.धर्माबाद, जि.नांदेड या 
प्रकल्पास रु. ७७१.२० कोटी इतक्या किंमतीस चतुर्थ 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा२०२३/(प्र.क्र.२८०/२३)/मप् 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ ऑक्टोबर, 2023 


पहावे:- १) महामंडळाचा निर्णय क्र. गोमपाविम /तां-३/बाभळी/तृसुप्रमा/८ दि. २५/०८/२००९ 
२) Government vide Lr. No. बाभळी-२००३ /८१ (७/२००३) MP दि. १४/०२/२००३ 
३) गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. GMIDC/IInd RA/TS-3/ 
बाभळी बॅरेज ॥॥२/३० दि.२५.११.२००५ 
४ गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद निर्णय क्र. गोमपाविम /तां-३/ बाभळी 
तृसुप्रमा/८ दि. २५.०८.२००९ 


प्रस्तावना :- 
बाभळी मध्यम प्रकल्प ता. धर्माबाद जि. नांदेड हा गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत गोदावरी नदीवर आहे. 


बाभळी मध्यम प्रकल्पाच्या भाग-१ अंतर्गत बाभळी उच्च पातळी बंधारा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील गोदावरी नदीवर धर्माबाद तालुक्‍यातील मौजे बाभळी गावाजवळ 
बांधण्यात आला आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ५५.४९ द.ल.घ.मी. असून या प्रकल्पामुळे ६३९५ हेक्‍टर क्षेत्र 
सिंचनाखाली येणार आहे. 


भाग-२ अंतर्गत बळेगांव बंधाऱ्याचा समावेश असून, हा बंधारा नांदेड जिल्ह्यातील गोदावरी नदीवर उमरी 
तालुक्‍यातील मौजे बळेगांव गावाजवळ बांधण्यात आला आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ४२.५० द.ल.घ.मी. 
असून या प्रकल्पामुळे १६०० हे. क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. 


बाभळी मध्यम प्रकल्पाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याने उपसाद्वारे लाभधारकाने स्वखर्चाने सिंचनासाठी लाभ 
घेणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र बंधाऱ्याच्या दोन्ही तीरावर असून नांदेड जिल्ह्यातील एकुण ७९९५ हे. क्षेत्र 
सिंचनाखाली येणार आहे. 


बाभळी मध्यम प्रकल्प ता. धर्माबाद, जि. नांदेड या योजनेस शासन निर्णय पाविक्र.१०९३/(२५/९३)/जसंअ, 
मुंबई, दि. १०/०३/१९९५ अन्वये दरसूची १९९३-९४ वर आधारीत रु. ३१३७.५१ लक्ष किंमतीस प्रशासकीय मान्यता 
प्रापत आहे. सदर योजनेस शासन निर्णय क्र. बाभळी/२००३/८१/(७/२००३)/मप्र, दि. १४/०२/२००३ अन्वये दरसुची 
२०००-०१ वर आधारित एकुण अंदाजीत किंमत रु. ९२५९.७८५ लकृष किंमतीस प्रथम सुप्रमा प्रदान केली होती. 
योजनेस महामंडळाच्या दि. २५/११/२००५ च्या निर्णयाद्वारे दरसूची २००४-०५ वर आधारित रु. १४९४३.९७ लक्ष 
किंमतीस द्वितीय सुप्रमा प्रदान करण्यात आली आहे. तद्‌ृनंतर सदर योजनेस महामंडळाचे संदर्भिय दि. 
२५/०८/२००९ च्या निर्णयान्वये दरसुची सन २००८-०९ वर आधारित रु. ४७३९३.३६ लक्ष किंमतीस तृतीय सुप्रमा 
प्रदान करण्यात आली आहे. 


बाभळी मध्यम प्रकल्पाकरिता चतुर्थ सुप्रमा प्रस्ताव राज्यतांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांचेकडे सादर 
केला होता. राज्यतांत्रिक सछ़लागार समिती -१ (SLTAC-9) च्या दि. २०/०४/२०२२ रोजी झालेल्या १७० व्या बैठकीत 
समितीकडून शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, राज्यतांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांच्या निर्देशानुसार 
प्रस्ताव महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमार०२३/(प्र.क्र.२८०/२३)/मप्र 


म.ज.नि.प्रा. यांनी पत्र क्र. MWRRA / २०२२ / PRCL/ GMIDC / १३५ / ५४७ दि. ०१/०८/२०२३ नुसार सदर 
प्रस्ताव MWRRA कायदा २००५ च्या कलम ११ ( अंतर्गत व्याप्तीमध्ये बदल होत आहे. त्याअनुषंगाने अनिवार्य 
आवश्‍यक असलेल्या बाबींशी सुसंगत आहे व प्रकल्प मंजुर करण्याच्या प्राधीकरणाच्या धोरणाशी सुसंगत 
असल्यामुळे बाभळी मध्यम प्रकल्प ता. धर्माबाद, जि. नांदेड चतुर्थ सुप्रमा प्रस्ताव मंजूरीस योग्य असल्याचे कळविले 
आहे. 


सदर प्रकल्प गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळातील सर्वसाधारण क्षेत्रातील असून शासन निर्णयानुसार 
लाभव्यय गुणोत्तर व आर्थिक परतावा दराच्या मापदंडात बसत आहे. यास्तव मंत्रीमंडळाच्या सहमतीने सदर 
प्रकल्पास चतुर्थ प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने खालीलप्रमाणे घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
बाभळी मध्यम प्रकल्प ता. धर्माबाद, जि. नांदेड या प्रकल्पास जलसंपदा विभागाची दरसुची सन २०२२-२३ वर 
आधारीत रु. ७७१.२० कोटी (रु. Ua एकाहत्तर कोटी वीस लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी रु. 

७५९.८२ कोटी व अनुषंगीक खर्च रु. ११.३८ कोटी) खालील अटीच्या अधीन राहून चतुर्थ प्रशासकीय मान्यता प्रदान 

करण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा उपश्रीर्षनिहाय तरतूदीचा गोषवारा परिशिष्ट § अ मध्ये सोबत जोडला आहे. 

१. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील परिच्छेद क्र.२६ व २७ अंतर्गत नमूद सर्व 
मुद्दयांचे अनुपालन करावे. 

२. सदर प्रकल्पाच्या तृतीय सु.प्र.मा. प्रस्तावामध्ये अंतर्भुत किंमतीस तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. 

३. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतांना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, Cvc तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा 
कार्यपध्दती यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी 

४. उपलब्ध निधीचे Thin Spreading टाळणेचे दृष्टीने प्रकल्प घटकांच्या बांधकामावरील गुंतवणुकीचा प्राधान्य क्रम 
निश्चित करून त्यानुसारच कामे करावीत. 

५. उच्च न्यायालयातील प्रलंबित जनहित याचिका तसेच विशेष चौकशी समितीच्या अनुषंगाने चाळू किंवा 
प्रस्तावित चौकड्या व त्यानुंषगाने करावयाच्या कार्यवाहीवर या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या निर्णयामुळे 
कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 

६. प्रकल्प कार्यान्वित करण्यातील काही अनियमितता निदर्शनास आल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांवर राहील. 

७. पूर्ण झालेल्या घटक कामांचे घटक निहाय समाप्ती अहवाल तयार करुन सदर कामे तात्काळ व्यवस्थापनास 
हस्तांतरीत करावीत. 

८. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यन्वीत करण्याच्या विविध टप्प्यावर झालेल्या 
अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरता येणार नाही. 

९. प्रकल्पावर ज्या ठिकाणी वितरीका/लघू कालवे यांची कामे हाती घेतलेली नाहीत sen ठिकाणी बंद 
नलिकेव्दारे सिंचन करण्याचा पर्याय विचारात घेऊन उचित कार्यवाही करावी. 

१०. शासनाने दि.०९.०३.२०१७ च्या पत्रान्वये आदेशित केल्यानुसार Technical Audit करण्यात यावे. Technical 
Audit चा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्‍यकतेनुसार जवाबदारी निश्चित करण्यात यावी. 

११. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रीक बाबी अथवा निविदाविषयक क्षेत्रीय स्तरावरील 
निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. तांत्रीक व निविदा विषयक 
प्रकरणांची तपासणी त्यावेळी प्रचलित शासन निर्णयानुसार करणे आवश्‍यक असून याची सर्वस्वी जबाबदारी 
महामंडळाची राहील. 

१२. सदर प्रकल्पावर लाभधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात यावी. 

43. Project Management Unit (PMU) व Dashboard स्थापन करणेबाबत व प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण होण्याच्या 
दृष्टीने विचार करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमार०२३/(प्र.क्र.२८०/२३)/मप्र 


या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशीर्ष “४७०१” मध्यम प्रकल्प पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, ८० - सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान या Satya खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली चतुर्थ प्रशासकीय मान्यता कार्यासनाच्या प्रशासकीय (मुळ) मान्यता 
नोंदवहीत ०६ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०२७१७०७४०४२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


PRAVIN मणा 
SHIVAJI (0 का” 
सहपत्र :- परिशिष्ट "अ (प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


५. मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
१४. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१५. जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

१६. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

१८.उप सचिव (निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 

२०. वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई. 

२१. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

२२. अर्थ शाखा -१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. म.प्र. कार्यासन (संग्रहाथी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमार०२३/(प्र.क्र.२८०/२३)/मप्र 


“ परिशिष्ट-अ” 
बाभळी मध्यम प्रकल्प ता. धर्माबाद, जि. नांदेड चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमार०२३/(प्र.क्र.२८०/२३)/मप्र दिनांक: २७ ऑक्टोबर, २०२३ चे परिशिष्ट 


उपशिर्षनिहाय तरतूदी 
अ.क्र उपशिर्ष भाग-१ भाग-२ प्रस्तावित चतुर्थ 
बाभळी उ.पा.बं.  बळेगांव | सुप्रमानुसार कामाची 
उ.पा.बं. एकुण किंमत 

(रु. कोटी) 
| 9 | अ प्राथमिक ०.४२ ०.८५ १.२७ 
२ | बभूसंपादन १८८.६२ ७९.४६ २६८.०७ 
३ | क बांधकामे २०४.२९ २७८.६१ ४८२.९१ 
° जी- पुले | 0.00 | 00 | 0.00 | .00 | 00 ,00 
५ | के-इमारती ०.५१ ०.०६ ०.५७ 
६ । एम- वृक्षारोपण | 0.00 | 00 ०.२० ०.२० 
ओ- संकोर्ण २.२६ ०.०२ २.२८ 
पी - देखभाल व दुरुस्ती ०.५१ ०.७० १.२१ 
क्यु हत्यारे व अवजारे | 9.00 | 0.00 | | oo 
| 9 ० आर दळणवळण २.६५ ०.६७ 3.32 
एकुण उपशिर्षनिहाय किंमत रु. ३९९.२६ ३६०.५६ ७५९.८२ 

| 99 अनुषंगिक खर्च ६.६६ ४.७२ ११.३८ 
एकुण ४०५.९२ ३६५.२८ ७७१.२० 

मापदंडाबाबत तपशील : 
अ. क्र. निकष मंजूर तृतीय | प्रस्तावित चतुर्थ | मापदंड (दरसूची शेरा 
सुप्रमा सुप्रमा मधिळ | (२०१६-१७ 
नुसार किंमत 
शि , लाभव्यय १.५१ १:८९ मापदंड १.५० प्रकल्प 
गुणोत्तर पेक्षा जास्त । मापदंडात बसत 
आहे. 
2. आर्थिक UNA) उपलब्ध १४.४६ मापदंड १२ पेक्षा | प्रकल्प मापदंडात 
a नाही. जास्त बसत आहे. 
SHIVAJI (0 ध्य काकड 
(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


